सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या 
विभागांतर्गत अन्य पाच कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील २९३ अस्थायी पदे 
दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२५ पर्यंत पुढे 
चाळू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४/प्र.क्र. ०२२/आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा : 

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९अ, दि. १७ जानेवारी,२०२३. 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :अपमु-२९१७/प्र.क्र.४ ४/१९अ, दि. १२ सप्टेंबर,२०२३. 
३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा १८१८/ प्र.क्र.७२/१९अ, दि. २८ जून,२०२२. 
४) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : साप्रआ १०२२/प्र.क्र.४४९/१९, दि.०१ नोव्हेंबर,२०२२ 
५) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा ३५२३/ प्र.क्र.६१/१९अ, दि. ३१ जुलै,२०२३. 
६) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा ३५२३/प्र.क्र.८५/आस्था-२(१९अ) दि. ०८नोव्हेंबर,२०२३. 
७) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : संकिर्ण३५२३/प्र.क्र.९९/आस्था-२(१९अ) दि.०८जानेवारी,२०२४. 
८) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : संकिर्ण३५२३/प्र.क्र.९९/आस्था-२(१९३अ) दि.०५ मार्च,२०२४ 
९) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा १८२४/प्र.क्र.६/आस्था २, दि.१२ जुलै,२०२४. 
१०) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : संकीर्ण ३५२३/प्र.क्र.८७/आस्था २, दि.२८ ऑगस्ट,२०२४. 


शासन निर्णय : 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील कार्यालयातील ७५३ पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक १७ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेला 
आहे. 
२. वित्त विभागामार्फत प्रशासकोय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सामान्य प्रशासन 
विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील २८१ अस्थायी पदांना 
उक्त संदर्भाधीन क्रमांक-८, दिनांक ०५ मार्च,२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ मार्च,२०२४ ते ३१ ऑगस्ट, 
२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
३. उक्त संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथील शासन निर्णय दिनांक १२ जुले,२०२४ अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग 
(खुद्द) च्या आस्थापनेवर अनुकंपा नियुक्‍तीकरीता शिपाई संवर्गात ८ नियमित पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली 
आहेत तसेच संदर्भाधीन क्रमांक Yo येथील शासन निर्णय दिनांक २८ ऑगस्ट,२०२४ अन्वये २ कक्ष अधिकारी व २ 
सहायक कक्ष अधिकारी अशा एकूण ४ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. सदर पदांचा समावेश 
केल्यानंतर एकूण २९३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/आस्था २ 


३. या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील २९३ अस्थायी पदांना दिनांक of सप्टेंबर, २०२४ ते २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर ११८, 
नागरिक संरक्षण समिती कार्यालयात ९, मंत्री आस्थापनेवर १९, निवास व्यवस्था नियंत्रक यांच्या आस्थापनेवर १२, 
मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात १५१ अशा एकूण २९३ अस्थायी पदांचा लेखाशिर्षनिहाय सविस्तर 
तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 

या पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रामधील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात ATA ब तो सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६ सप्टेंबर,२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१७१२१७११०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


Di 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

5. 


4.20=€87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d2 
f0e47e2fa1 faf797, postalCode=400032, st=Mi 


htra, 
S H | N D ) E INumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080B 
AD7972572EES8C3F741862, KIRAN KASHINATH SHINDE 


Date: 2024.09.20 17:13:52 +05'30' 


( कि. का. शिंदे ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (कार्यासन-विकाअ, मंआस्था-१, निवास-३, रोखशा, निवडणूक मार्फत) 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-विकाअ, मंआस्था-१, निवास-३, रोखशा, निवडणूक मार्फत) 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-आस्था-१ ब आस्था-२ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/आस्था २ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अपमु-२९२४/प्र.क्र. ०२२/आस्था-२ दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र) 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) / कार्यासन-२६ रोख 
अ.क्र. 'पदनाम 'पदसंख्या निह पक | स्तर rea 
Boy 2 3 v प्‌ 
१ | अपर मुख्य सचिव / g पंवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-४, 
प्रधान सचिव / २०५२-सचिवालय- 
सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) सर्वसाधारण सेवा, 
2 पादरकर्ता अधिकारी-१ र एस-२७ / रु. ११८५००-२१४१००/- (०९०) सचिवालय, 
(सहसचिव स्तरावरील पद) (००)(०१) सामान्य प्रशासन 
> [सहसचिव 11] 2 THRO / रु. १८५००-२१४१००/- IHL (Reman 268) 
4 उपसचिव ३ एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० 
ष्‌ पादरकर्ता अधिकारी (२) g एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० 
(उपसचिव स्तरावरील पद) 
नि अवर Ararat # ९ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
७ अवर सचिव (विधि) $ २ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
८ उपसंचालक g एस-२० / रु.५६१००-१७७५०० 
९ कक्ष अधिकारी ** फर्म २८ १) एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
२) एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षाच्या सलग सेवेनंतर अकार्यात्मक 
वेतनश्रेणी) 
go |लेखाअधिकारी 1 | १ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
११ | सहायक कक्ष अधिकारी *** 33 एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१२ | संशोधन सहायक Ht १ 'एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१३ । निवडश्रेणी लघुलेखक g एस-१६ / रु. ४४९००-१४२४०० 
१४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ७ एस-१५ / रु. ४१८००-१३२३०० 
१५ | लिपिक टंकलेखक ११ एस-६ / रु. 28300-3200 
१६ । सहायक रोखपाल १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१७ [रोखपाल sd १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१८ |लेखापाल —s g एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
१९ |गोपनीयलिपिक 1 | १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२० |देयकलेखापाल si २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२१ । वाहनचालक ३ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२२ । शिपाई $ ८ एस-१ / रु. १५०००-४७६०० 
एकूण ११९८ 
प: $ उक्त अ.क्र.७ येथील अवर सचिव (विधि) संवर्गातील पदे सहसचिव / उपसचिव (विधि) संव पांतरित करण्यात आली , तसेच अ.क्र.६ 
येथील अवर सचिव संवर्गातील १ पद उपसचिव संवर्गात श्रेणी उन्नत करण्यात आले आहे. ** अ.क्र.९ येथील कक्ष अधिकारी संवर्गातील १ पद सहायक 
संचालक पदात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. उक्त अ.क्र.९४४ येथील कक्ष अधिकारी संवर्गातील 2 पदे व उक्त अ.क्र.१९ *** येथील सहायक कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील २ पदे मध्यवर्ती टपाल केंद्राकरीता नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. तसेच अनुकंपा नियुक्‍तीकरीता उक्त अ.क्र.२२$ 
येथील शिपाई संवर्गातील ८ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/आस्था २ 


(ब) नागरी संरक्षण समिती यांचे कार्यालय / कार्यासन-५ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या | ame | var (| 

|e | २ 3 v & 

१ | वरिष्ठ लेखापाल १ एस-१३ / रु. ३५४००-११२४०० मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
(१०६) नागरी संरक्षण, (००)(०१) 
नागरिक संरक्षण समिती, 

(२०७० ००९४) 
| -- | एकूण १. |... --. 1-1 
(क) मंत्री आस्थापना / कार्यासन-२१ रोख 
अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या | ame | vane | | 

ee २ 2 v & 

g | अवर सचिव १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० मागणी क्रमांक-ए-४, 

२ | कक्ष अधिकारी १ १) एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण 

२) एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० सेवा, 
जीन सलग सेवेनंतर अकार्यात्मक ( ०९२) इतर कार्यालये, (०१)(०१) 

३ | सहायक कक्ष अधिव १ | एस१४/ रु. ३८६००-१२२८०० ae eee bl 

४ | देयक लेखापाल ७ | THE / रु. १९९००-६३२०० विभाग(२०५२ ००६९) 

५ | रजा राखोब वाहनचालक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण 
सेवा, 

(००)(०३) मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी 
वर्ग 
(ROKR ००२३४) 
| | एकूण ११ Po Poe 
(3) निवास व्यवस्था नियंत्रक यांचे कार्यालय / कार्यासन-२३ रोख 
| अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या| ame | sam | | 
शिन २ 3 v & 
१ वास व्यवस्था नियंत्रक ब अवर सचिव १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० मागणी क्रमांक-ए-४, 
२ | कक्ष अधिकारी १ १) एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
२) एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० (११२) भाडे नियंत्रण, 
बक चा सलग सेवेनंतर अकार्यात्मक (००)(०१) निवासव्यवस्था 
Aa नियंत्रक. 2 २ 

३ | सहायक कक्ष अधिकारी ¥ एस१४/ रु. ३८६००-१२२८०० २९१ ORNS) 

४ । लिपिक २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 

५ । सहायक लेखा अधिकारी १ एस-१५ / रु. ४१८००-१३२३०० 

६ | लेखापाल १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 

७ Ter  11______| १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 

८ | टंकलेखक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 

| | एकूण १२ [1 -- | 1 -- | 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/आस्था २ 


(इ) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय / कार्यासन-३३ रोख 
अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या वेतन स्तर | लेखाशिर्ष | 
es २ 3 v & 
१ | प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी g पंवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-२, 
२ | अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी @ २ पंबर्ग पद २०१५-निवडणुका, 
३ पसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी २ | एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० (९०२) निवडणूक अधिकारी, 
y | अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी २ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० (00)(0%) निवडणूक अधिकारी 
५ | सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी % एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० (२०१५ ००१२) 
& | कक्ष १४. | १) एस-१७/ रु. ४७६००-१५११०० 
२) एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षाच्या सलग सेवेनंतर अकार्यात्मक 
वेतनश्रेणी) 
७ | सहायक कक्ष अधिव २६ । TARY /रु. ३८६००-१२२८०० 
८ | वरिष्ठ स्वोय सहायक १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
९ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २ | एस-१५ / रु. ४१८००-१३२३०० 
go | लघुलेखक (मराठी) (उच्चश्रेणी) | १ एस-१५ / रु. ४१८००-१३२३०० 
११ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर & २३ | एस-७ / रु. २१७००-६९१०० 
१२ | लिपिक टंकलेखक ४६ | एस-६ /रु. १९९९००-६३२०० 
१३ । वाहनचालक g एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
ww |शिपा& || २६ | THR / रु. १५०००-४७६०० 
| | एकूण १९५९ | | -- | -- | 
प: (8 अतिरिक्‍त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याचे १ पद अवर सचिव पदात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. & उक्त अ.क्र.१९ व ९४ Ak 
अनुक्रमे डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची २३ वब शिपायांची २० अशी ४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची 
आहेत. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


